किटी शिआ 
बेकी शायपे 














स्वागत आहे आपलं विज्ञान केंद्रात! मी मरीया मी आज तुम्हाला या विज्ञान 
केंद्राची सफर घडवणार आहे. व्हा पुढे, तुम्ही इथली कोणतीही वस्तू हाताळू 

शकता, कुंपणाच्या आतल्या वस्तू सोडून. विज्ञानात स्पर्श, कृती या गोष्टी 
महत्त्वाच्या असतात. 






_. विज्ञान केंद्राला काहीवेळा विज्ञान । 
वस्ठुसंग्रहालय म्हणतात. विज्ञान  ॥ 
केंद्रातील किवा वस्तसंग्रहालयातील  ॥ 
कित्येक वस्तू हातांनी चालवून क आ 
बघता येतात. याचा अर्थ, लोक त्या ६. * 
वस्तुंना स्पर्श करू शकतात, टा.) 
त्यांच्यासोबत खेळू शकतात. कला, 
इतिहास यांच्या वस्तसंग्रहालयापेक्षा ्् 
हे वेगळे असते. तिर्थे मोल्यवान . क. 
वस्तू असतात, त्यांचे सहज 
नुकसान होऊ शकते. लोक त्यांना 
बघू शकतात पण हात लावू शकत ढ। 
र नाहीत व ॥ 


-क 


७ 








विज्ञानात परीक्षण, मोजमाप आणि प्रयोग या गोष्टी अपेक्षित असतात. 
या प्रक्रियेला संशोधन म्हणतात. संशोधक मानव आणि इतर प्राणी, 
वनस्पती आणि पृथ्वी यांचा अभ्यास करतात. ते गुरुत्वाकर्षण आणि 
चंबकत्व यांसारख्या नैसर्गिक बलांचा अभ्यास करतात. ते हवामान आणि 
बाहेरच्या अवकाशातील खगोलांचा अभ्यास करतात 


_ संशोधक लोकांना संगणक औषधे तसेच अंतराळयान 





२१, 










काही विज्ञान केंद्रात संशोधक प्रदर्शनासाठी 
वैज्ञानिक वस्त आणि माहिती गोळा करण्यास 
मदत करतात. बऱ्याचदा विज्ञान केंद्र इतर केंद्रे 
तसेच वस्तसंग्रहालयांशी आपल्या वस्तंची 
देवाण-घेवाण करतात. काहीवेळा लोक 
आपल्याकडील वस्त विज्ञान केद्रांना भेट 
म्हणन देतात. मग वस्तसंग्रहालयातील कशल 
लोक त्या वस्तुंची अधिक माहिती घेतात आणि  ॥ 
त्यांना प्रदर्शनांसाठी सज्ज करतात. काहीवेळा ते । 
संशोधकांच्या मदतीने नव्या प्रतिकतींचे आणि 

वस्तंचे आराखडे आणि निर्मितीसद्दा करतात 


ह्् 


काही संशोधक प्राचीन गोष्टींचा अभ्यास करतात, जसे 
डायनासोर हा ठिप्लोडोकस डायनासोर आहे. किती 
भीतीदायक आहे ना! पृथ्वीतलावरून शेवटचे डायनासोर 6.5 
कोटी वर्षांपर्वी लस झाले. हा आपला मित्र आपल्या आजी- 
आजोबांपेक्षा वयाने खप खप मोठा आहे - आणि खप 
प्राचीनसुद्धा! 






क. 
ग | ग्वाहीही“ शा | | 






रश र च क्ा 


जीवाश्म खप प्राचीन असतात. ते । 
हाडे, दात वा पंजांचे अवशेष 
असतात. जीवाश्म दगडांवर 
उमटलेल्या पावलांच्या खणा किवा 
इतर ठसेसद्धा अस शकतात 
जमिनीतील डायनासोरचे जीवाश्म 
काढताना संशोधक खप काळजी 
घेतात. या कामास जोवाथ्म 
उत्खनन म्हणतात. जगभरात 
डायनासोरचे जीवाश्म सापडलेले 
आहेत. अमेरिकेत कोतोराडो 
मोॉटाना उटाह आणि वायोठनिग 
या राज्यांमध्ये डिप्लोडोकसचे 
जीवाश्म सापडलेले आहेत. 





१, 
टीत 
1 एक 





काही संशोधक अभ्यास करून नव्या वस्तुंची निर्मिती करायला मदत 
करतात. हा आमचा विज्ञान क्रीडा विभाग आहे. क्रीडा साधने बनवण्यासाठी 
आणि वेगवान धावपटू बनण्यासाठी विज्ञानाचा खूप उपयोग होतो. इथे 
तुम्ही सगळ्या प्रकारच्या खेळांमध्ये तुमचे कौशल्य जोखू शकता. तुम्ही 
स्वत:च्या पॅराशूटचे, कागदी विमानाचे आणि अगदी रोलर कोस्टरचेदेखील 
परीक्षण इथे करू शकता! 





4 
हो 


>. 


र) 
॥1॥ 





| 














"ज्र 
पल. >< ><>०22>%६> > “> ९८ 5» क 
/ (2: 


क 
%५ "जि / > - /». च ”-/  औ. ल्क “| 
७ ही र 


फट शि न्य, हॉ भ ९ र 


शॉ 










६... क ्ऱ्ढ 
क ८ १ 
१७. ह. *“ 
कई. , :.... गुंड... ../ . वध 
र 








री र ५ न. शः भव्य * ८ > 
/ र 






ग़, ” **. र, _ "व 
है र. 


र ७ णच्त७>७.* 









का. 

र, क. न ह ह ही %. क 
ह ,_ “७. 1 
“८ 









./“>व्क /,//, /0 


क” 


श >... 
> हँ 
*“«.. शौ ह 
ह. ॥«.. 
८“ ऑवला 
“५-८ "> शे टत 


"५ रि 
त न की न १ ९, 
हि 1. 5. 8. र 7“ 
क «; र 
रश 


न / »*../ 
ह त द रि ल न 
र क 





/ /, "9८..८- 





र 
ह 

ह 
व... 











| 
त 
क 


काही संशोधक क्रीडा साधनांचे 
आराखडे बनवतात. त्यांचे 
आकार, माप आणि वजन 
अगदी अचूक असते. उत्तम 
धावपटू आपतल्ने कौशल्य 
वाढवण्यासाठी विज्ञानाची मदत 
घेतात. उदाहरणार्थ, त्यांना 
गुरुत्वाकर्षण आणि वाऱ्याच्या 
प्रभावाची माहिती आवश्यक वाटू । 
शकते. आपल्या स्नायुंचा 
परिपूर्ण उपयोग कसा करायचा 
याची माहितीही त्यांना आवश्यक 
वाट शकते. 































आपले शरीर अद्भूत आहे. त्यामुळेच आपण खेळ > 
शकतो आणि इतर अनेक कृती करू शकतो. मानवी 
शरीरात स्नायू आणि हाडांव्यतिरिक्त आणखी बरेच 
काही असते. आपल्या शरीरात बरेच काही चाललेले 
असते! त्या सूक्ष्मदर्शकातून एक नजर टाका. तुम्हाला 
छोट्या छोट्या पेशी दिसतील. त्यांच्यापासूनच आपले 
शरीर बनले आहे. 






डॉक्टर नवी औषधे शोधून 
काढण्यासाठी वैज्ञानिक प्रयोग 
करतात. कुणी आजारी 
पडल्यावर प्रयोगशाळेतील 
चिकित्सक काही चाचण्या 
करतात. विज्ञानाचा उपयोग 
अनेक प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 
होतो. उदाहरणार्थ, नवे 
अन्नधान्य, संगणक 
आज्ञावली आणि खेळणी यांची 
निर्मिती करताना संशोधक 
प्रयोग करत असतात. 


इथे तुम्ही तुमचा बुद्धिमान मेंदू वापरून समस्या सोडवू शकता, वस्तू 
काम कशा करतात हे शोधून काढू शकता, एखादे सोपे यंत्र बनवू 
शकता, आराखडा बनवून रॉकेट उडवू शकता, भूकंपातही तग धरून 
उभी राहील अशी इमारत बांधू शकता, प्रकाशासोबत खेळून इंद्रधनुष्य 
बनवू शकता. शेकडो उपक्रम आहेत इथे करायला. 









काही संशोधक वीज, चुंबकत्व 
आणि गुरुत्वाकर्षण अशी 
नैसर्गिक बत्रे कशी वापरायची, 
याचा अभ्यास करतात. काही 
संशोधक वारा, पाणी आणि 
प्रकाश यांचा वापर करून उर्जा 
कशी मिळवायची याचा 
अभ्यास करतात. संगणक 
तज्ज्ञांनी आपत्रे आयष्य 
अधिक सोपे केले आहे. त्यांनी 
आपल्याला खेळायला नवीन 
खेळसुद्धा दिले आहेत. 








आता जरा ऐका, भविष्यातील अंतराळवीरांनो! मी मिशन कंट्रोबमधून मारीया 
टाय अपादापाकायपाायिवायावियाधााप्ाधादिग्राकयाय 
०:९० यार्ने जाना कयास पायिययपकयप्रास 
तंत्रज्ञान आपल्या दैनंदिन आयुष्यात उपयुक्त ठरतील अशा अनेक वस्तू निर्माण 
करते. 








या थिएटरमध्ये एक विशाल पडदा आहे, ज्यावर आम्ही रोमांचक फिल्म 
दाखवतो. त्यातून आपल्याला जगाची सफर घडते. आम्ही सर्वात उंच पर्वत, 
रंगीबेरंगी प्रवाळ, खेळकर डॉल्फीन अशा फिल्मही दाखवतो. मग तयार 
आहात तुम्ही फिल्म बघायला? फिल्म तुम्हाला समोर नाही, तर तुमच्या 
सभोवती दिसेल. 





विज्ञान केंद्रातील किवा 
वस्तुसंग्रहालयातील 
थिएटरमध्ये संगणकाच्या 
पडद्याच्या 4,000 पट मोठा 
पडदा असतो. पडदा आठ 
मजली इमारतीइतका उंच 
असतो. त्यावर देवमाशाच्या 
शरीराचा पूर्ण आकार दिसू 
शकतो. 










विज्ञान केंद्रात आल्याबद्दल तुमचे आभार, मुलांनो. विज्ञान किती 
मजेदार आणि नवलाईचे आहे, याचा अनुभव तुम्हाला नक्कीच 
मिळाला असेल. आपल्या आयुष्यात विज्ञान किती महत्त्वाची 
भूमिका पार पाडते, हेसुद्धा तुम्हाला कळले असेलच. 


